रा.पो.से. अधिका-याच्या 
बदली/ पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१८४/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : २२ नोव्हेंबर २०२३. 
शासन आदेश 


महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, पुढील 
तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद रा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ(३) मध्ये नमूद पदावरुन, स्तंभ (४) मध्ये 
निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. । WO. spared नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(१) (2) (3) (3) 
वि . | श्रीम. सई प्रताप भोरे-पाटील | उप विभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस उप अधीक्षक, 
अकलूज, सोलापूर (ग्रा.) पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, 
नानवीज, दौंड, जि. पुणे. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य विचार 
करुन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२२१९०१३३४२२९ असा आहे. हा शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by MRUNAL KRISHNA SAWANT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0cb0d6ece0ccae8c84500c20573f214867456b72833559 


SAWANT त. eerie cerca 
(मृणाल कृष्णा सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


झासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७२३/प्र.क्र.१८४/पोल-१अ. 


३) 
प्रत- 


पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर. 

पोलीस अधीक्षक, सोलापूर (ग्रा.) 

प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज, दौंड, जि.पुणे. 


संबंधित पोलीस अधिकारी (NAT यहासंचाळक; महाराष्ट्र राज्या WAT PA. 


निवड नस्ती, पोल-१अ. 


प्रधान महाळेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर/ पुणे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


